विभागीय सहसंचालक, औरंगाबाद या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्णर०१४/(२५७/१४) मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. २०१४/(२५७/१४)/मशि-१, 
दि. ०१.०९.२०१५. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. २०१४/(२५७/१४)/मशि-१, 
दि. १२.०४.२०१८ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. नियुक्‍ती २०१८/(१३४/१८)/मशि-१, 
दिनांक १४.१२.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


हासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. २०१४/(२५७/१४/मशि-१, दिनांक 
१२.१२.२०१८ अन्वये श्री. सतिश देशपांडे यांची प्राध्यापक (भूगर्भशास्त्र, म.शि.से., गट-अ या पदावर 
शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद येथे सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे श्री. 
सतिठा देशपांडे यांनी शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद येथील प्राध्यापक पदावर कार्यरत रहावे. 
तसेच श्री. सतिश देडापांडे यांच्याकडे असलेला सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद या पदाचा 
कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात, सदर शासन आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांसाठी किंवा 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत पुढे सुरु 
ठेवण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२१५११४०३४८२०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manisha Pravin Kini ८८” 


0924623149a5 1f9ed, cn: 


(AS. किणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

९. श्री. सतिठा देशपांडे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद 

१०. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 

११. निवडनस्ती (मशि-१) 


